प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन 
२०१७ साठी राज्य शासनाच्या हिऱ्याची पिक विमा 
हप्ता अनुदानाची रक्‍कम भारतीय कृषि विमा 
कंपनीस वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १८ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा - 

. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियोओ -११/१.क्र.प्र/२०१७-, दि२०.६.२०१७. 

. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.१/११- अ, दि.२३.६.२०१७ 

. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११-अे, दि.२७.११.२०१७ 
. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११-अ, दि.०९.०३.२०१८ 
५. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ -३ , दि.०२.०४.२०१८ 

६. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११- अ, दि.०५.७.२०१८ 
७. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११- अ, दि.२९.१०.२०१८ 
८. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. सां ८/ वि.ह.अनु./७०१/२०१८,दि.१३.१२.२०१८ 


Cc “७ A  -0 


प्रस्तावना :- 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१७मध्ये राज्यात भारतीय कृषि विमा कंपनी, नॅशनल इंशुरन्स 
कंपनी, युनायटेड इंडिया जनरल इंशुरन्स कंपनी, रिलायन्स जनरल इंशुरन्स कंपनी व ओरिएन्टळ जनरल 
इंशुरन्स कंपनी या ५ विमा कंपनीमार्फत राबविण्यात आली होती . प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 
२०१७ अंतर्गत भारतीय कृषि विमा कंपनी व युनायटेड इंडिया जनरल इंशुरन्स कंपनी या कंपनींनी 
रु.१,६४,४८,९८१ /- इतक्या रुपयाचे देयक कृषि आयुक्‍तालयामार्फत शासनास सादर केलेले आहे. 
त्याअनुषंगाने भारतीय कृषि विमा कंपनी व युनायटेड इंडिया जनरल इंशुरन्स कंपनीने सादर केळेली मागणी 
आणि त्यानुषंगाने कृषि आयुक्‍ताळयाची शिफारस या बाबींचा विचार करता प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 
खरीप हंगाम २०१७ अंतर्गत पीक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिस्सा रु.१,६४,४८,९८१/- इतकी 
रक्‍कम वितरीत करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०१७ अंतर्गत भारतीय कृषि विमा कंपनी व युनायटेड इंडिया 
जनरल इंशुरन्स कंपनी यांना द्यावयाचे एकुण पीक विमा हप्ता राज्य हिस्सा अनुदान, यापूर्वी अदा करण्यात 
आलेले अनुदान तसेच आता त्यांनी नव्याने मागणी केलेल्या अनुदानाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११ अ, 


विमा कंपनी एकुण पीक विमा हप्ता | यापूर्वी दिलेले पीक विमा| आता मागणी केलेले राज्य 
राज्य हिस्सा अनुदान रु. हप्ता राज्य हिस्सा हिस्सा विमा हप्ता अनुदान रु. 
अनुदान रु. 


भारतीय कृषि विमा ।५७८,८०,८२,७६१/- | ५७८,७९,८९,४८१/- ।९३२८०/- 
कंपनी 


युनायटेड इंडिया २९४,१७,१५,९८१/-  ।२९२,५३,६०,२८०/- | १,६३,५५,७०१/- 
जनरल इंशुरन्स कंपनी 


एकुण ८७२,९७,९८,(७४२/- ८७१,३३,४९,७६१/- १,६४,४८,९८१/- 


२. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१७ अंतर्गत पीक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन 
हिस्सा १,६४,४८,९८१/- इतक्या रकमेची भारतीय कृषि विमा कंपनी व युनायटेड इंशुरन्स कंपनी लि. यांनी 
HOA मागणी आणि कृषि आयुक्तालयाची शिफारस या बाबींचा विचार करता पिक विमा हप्ता अनुदानाच्या 
राज्य हिऱ्याची रु. १,६४,४८,९८१/- इतकी रक्‍कम उपलब्ध करुन देण्यासाठी सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रु.१६५३.८० कोटी इतक्या रकमेतून कृषि आयुक्‍तालयास बीडीएस 
प्रणालीव्दारे वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 

मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन, ३३ - अर्थसहाय्य 


११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य 
राज्य हिस्सा (२४०१ A ६६४) योजनेतर 


४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा ), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी तर कृषि संचालक (fa), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१८११४५०७१००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 
Date: 2018.12.18 11:52:41 +05'30' 
(अ.वि.जोशी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११ अ, 


२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

३. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

८. सहाय्यक संचालक (लेख), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

११.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१२.उप सचिव (११-ओ/२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

१३.कक्ष अधिकारी (२- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१४.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, 
दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 

१५.निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


